सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता कारागृहांतील 
शेतीचे आधुनिकीरण, या योजनेंतर्गत उपकरणे/ सामग्री 
खरेदी खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.जेएलएम०७२३/प्र.क्र.१०३/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २९ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा: 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे पत्र क्र. शोती/वार्षिक योजना/५००२/२०२३/कक्ष-७ (शेती) पुणे-१, दिनांक 
२३१.५.२०२३. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/८२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.४.२०१५. 

३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र . संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दिनांक २४.८.२०१७. 


प्रस्तावना: 


राज्यातील कारागृहांतीळ शेतीचे आधुनिकीकरण, या योजनेअंतर्गत उपकरणांची खरेदी 
करण्यासाठी संदर्भ क्र.१ अन्वये रु.१९,९९,०००/- (अक्षरी रुपये एकोणीस लक्ष नव्याण्णव हजार 
wed) इतक्या रकमेची उपकरणे खरेदी खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


राज्यातीळ कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीकरण, या योजनेअंतर्गत उपकरणांची 
खरेदी करण्याकरिता रु.१९,९९,०००/- (अक्षरी रुपये एकोणीस लक्ष नव्याण्णव हजार फक्त) 
इतक्या रकमेची परि.२ मध्ये नमूद उपकरणे खरेदी करण्यास या झासन निर्णयान्वये खालील 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र. संकीर्ण 
२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.८.२०१७ मधील नमूद तरतुदींच्या अनुषंगाने 
विहीत पध्दतीचा अवलंब करुन केली जाईल याची काटेकोरपणे खात्री करावी, 

२. खरेदी करावयाच्या उपकरणाचे खरेदीमूल्य बाजारभावापेक्षा अधिक राहणार नाही तसेच 
उपकरणाचा दर्जा उच्च प्रतीचा राहील, याची खात्री करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम०७२३/प्र.क्र.१०३/तुरुंग-२ 


२. सन २०२३-२०२४ कारागृह शेतीचे आधुनिकीकरण या योजनेअंतर्गत आव्यक उपकरण 
अ.क्र कारागृह तपशील अंदाजित खर्च 
रु. 
ia veer fag मोटारपंप ५ एच.पी. २ नग रु.६०,०००/- 
औरंगाबाद खु-का.(४) औषधी फवारणी पंप २ नग रु.१०,०००/- 
एकूण रु.७०,०००/- 
२ बीड जि.का. (३) कडबा कुटी मशिन १ नग रु.२५,०००/- 
लोखंडी औत १ नग रु.१५,०००/- 
लोखंडी नांगर १ नग रु.१५,०००/- 
एकूण ५५,०००/- 
३ उस्मानाबाद जि.का. (१) रोटाव्हेटर १ नग रु.६९,४८५/- 
एकूण रु.६९,४८५/- 
8 धुळे खु.का. (2) विद्युत पंप ५ एचपी २ नग रु.६०,०००/- 
एकूण रु.६०,०००/- 
(१०) मराठवाडा एकुण रु.२,५४,४८५/- 
4 बुलढाणा जि.का.(१) बैलचलित पेरणी यंत्र १ नग रु.१०,०००/- 
एकूण रु.१०,०००/- 
६ नागपूर खु.का.(२) बहुपिक मळणी यंत्र १ नग रु.३,५०,०००/- 
ट्रक्टर asia रिजर १ नग रु. ४०,०००/- 
एकुण रु.३,९०,०००/- 
७ गडचिरोली खु.का.(५२) पाण्याचे पाईप (३ इंच क्लीपसह) Yo नग रु. ३५,०००/- 
टॅक्टरट्रॉली १ नग रु.२,२७,०००/- 
बीज पेरणीयंत्र १ नग रु. ४०,०००/- 
एकुण रु.३,०२,०००/- 
८ चंद्रपूर जि.का.(१) ट्रॅक्टरकरिता लोखंडी नांगर १ नग रु.९१,०१५/- 
एकूण रु.९१,०१५/- 
९ अकोला खु.का.(१) शक्तीमान मल्टीपेक्स गेअर बॉक्स डबल बेअरिंग रु.१,१५,०००/- 
रोटाव्हेटर १ नग 
एकूण रु.१,१५,०००/- 
a ० मोर्शी खु.का.(१) पल्टी नांगर १ नग रु. ९१,०००/- 
एकूण रु. ९१,०००/- 
(५८) विदर्भ एकुण रु.९,९९,०१५/- 
| १ येरवडा म.का.(२) औषध फवारणी पंप २ नग रु. ८,०००/- 
एकूण रु.८,०००/- 
१२ येरवडा खु.का. विद्युत पंप ५ एच पी सबमर्सिबल १ नग रु.३५,०००/- 
एकूण रु.३५,०००/- 
१३ नाशिकरोड म.का.(१) बहुविध पेरणी यंत्र ९ फणी (टॅक्टर ऑपरेट)१ नग रु.७५,०००/- 
एकूण रु.७५,०००/- 
१४ विसापूर खु का. (२) डबल पल्टी नांगर (ट्रक्टर) १ नग रु. ६५,०००/- 
पेरणी यंत्र (स्वयंचलित ट्रक्टरचे) १ नग रु.१,५०,०००/- 
एकूण रु.२,१५,०००/ 
१५ सिंधुदूर्ग खु.का. (१) एच.डी.पी.ई.पाईप रु.४५,०००/- 
एकूण रु.४५,०००/- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम०७२३/प्र.क्र.१०३/तुरुंग-२ 


१६ कोल्हापूर म.का.(१) Holl महावीर पॉवर टिलर १३ एचपी १ नग रु.१,९७,५००/- 
एकूण रु.१,९७,५००/- 
१७ ठाणे खु.का.(१) औषध फवारणी पंप १ नग रु.५,०००/- 
एकूण रु.५,०००/- 
१८ स्वतंत्रपूर खुले वसाहत पेरणी यंत्र १ नग रु.५०,०००/- 
आटपाडी (3) डबल पल्टी नांगर १ नग रु.७५,०००/- 
सरी रेजर १ नग रु.४०,०००/- 
एकुण रु.१,६५,०००/- 
(१२) उर्वरित महाराष्ट्र एकुण रु.७,४५,५००/- 
(८०) एकुण एकंदर रु.१९,९९,०००/- 


३. यावरील होणारा खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता मागणी क्र. बी-५, मुख्य 
लेखाशिर्ष २०५६ तुरुंग (००) (१०) कारागृह शेतीचे आधुनिकीकरण (योजनांतर्गत योजना) 
(२०५६०१०६) ५२- यंत्र सामग्री व साधनसामग्री, या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध होणा-या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा व सदर अनुदान खर्चाबाबतचे मासिक विवरणपत्र व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, भाग-२,दिनांक 
१७.४.२०१५ भाग पहिला, उप विभाग २ मधील अ.क्र.४ नियम क्र.9 मधील अटीस अधीन राहून 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या '७/७"/""/.॥89॥9/9590॥॥9.00/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. 
२०२३०८२९११३६२८०९२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशावरुन व नावाने 


Digitally signed by SEEMA TUSHAR SAWANT 
N: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


D 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=15a6230fe20fd947aa83047f5deb85c95659ceb09 


8e76eb25dd802b0518e7d63, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


S A WA N T serialNumber=9ED89E6C00B3FD549E02FB85DFE0767F96 
018A29CCAC79EC62AAFD247DECECES, cn=SEEMA 
TUSHAR SAWANT 
Date: 2023.08.29 11:41:08 +05'30' 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम०७२३/प्र.क्र.१०३/तुरुंग-२ 


५) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७) कारागृह उपमहानिरिक्षक (दक्षिण विभाग), भायखळा, मुंबई. 

८) कारागृह उपमहानिरिक्षक (पश्चिम विभाग), पुणे. 

९) कारागृह उपमहानिरीक्षक (मध्य विभाग), औरंगाबाद. 

१०) कारागृह उपमहानिरीक्षक (पूर्व विभाग), नागपूर. 

११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 
) 


98) We सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई. 
१५) कक्ष अधिकारी, (बियुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) निवडनस्ती (तुरुंग २), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KKKKKKKKEKKEKKKKKK 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम०७२३/प्र.क्र.१०३/तुरुंग-२ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


